विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०२२-२३ साठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. शिवृत्ती २०२२/ प्र.क्र. १५/ शिक्षण-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
दि. २४. ०१.२०२३ 
संदर्भ :- 
१. विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०१८/ प्र.क्र. ११८/शिक्षण, 
दि. ११.१०.२०१८ 
२. इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र. १५/ शिक्षण-२, दि. १३.१०.२०२२ 
३. संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे क्र. इमावबकसं/ शिक्षण/ परदेशी 
शिष्यवृत्ती/शुध्दीपत्रक/२०२२-२३/१२१, दि. १८.०१.२०२३ चे पत्र. 


शासन शुध्दिपत्रक 

उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या दि. १३.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परि. क्र. ६ पुढील प्रमाणे नमुद 
करण्यात आले आहे. “शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्या वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्‍कम संबंधित प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग यांनी संबंधित विद्यापिठाकडून प्रमाणीत माहिती प्राप्त करून घेऊन शिक्षण फी 
संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात अदा करावी.” 

या अनुषंगाने असे नमुद करण्यात येते की, काही विद्यार्थ्यांनी परदेशातील विद्यापिठांमध्ये शासन निर्णय 
निर्गमित होण्याच्या दरम्यान/ त्यापुर्वी परदेशी विद्यापिठांमध्ये प्रवेश घेऊन शिक्षण फी विद्यापिठास अदा करण्यात 
आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असल्याने केवळ अशा विद्यार्थ्यांना २०२२-२३ 
या शैक्षणीक वर्षात सदर योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्याकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र. २ मधील दि. १३.१०.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील परि. क्र. ६ मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येते आहे. 

“ज्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातील विद्यपिठांमध्ये शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दरम्यान/ त्यापुर्वी परदेशातील 
विद्यापिठांमध्ये शिक्षण फी अदा करून प्रवेश घेतला आहे, san विद्यार्थ्याच्या बाबतीत सदर रक्कम संबंधित 
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अदा करण्यात यावी.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१२५४२५१४३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2023.02.09 13:03:29 +05'30' 


(सिध्दार्थ झाल्टे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


oc “७ AD  -0 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/ प्र.क्र. १५/ शिक्षण-२ 
५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अमुस/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रायलीन विभाग, मंत्रालय मुंबई 
७. महासंचालक,माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
८. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उप सचिव / कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. संचालक, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. सर्व मुख्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 
१७. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१८.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 
२२. निवड नस्ती (शिक्षण-१). 


